परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : TRA २०२१/प्र.क्र.१०७/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र: परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ 


प्रस्तावना :- 

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयांतर्गत, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) या संवर्गातील श्री. किरण मुरलीधर मोटघरे यांची 
दोन वर्षांच्या परिविक्षाधिन कालावधीकरिता दिनांक ३१.०८.२०१६ रोजीच्या कौडल्य विकास व 
उद्योजकता विभागाच्या शासन आदेशान्वये प्रथम नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी / 
कर्मचारी यांचा परिविक्षाधिन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात 
आल्या असून महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) या संवंर्गातील श्री. मोटघरे, यांनी परिविक्षाधिन कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण Hoo असल्याने त्यांचा परिविक्षाधिन कालावधी समाप्त करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन Beat :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे श्री. मोटघरे यांनी परिविक्षाधिन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या 
बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधिन कालावधी या परिच्छेदातील 
खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक पाच येथे नमूद दिनांकास समाप्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक सहामध्ये 


नमूद करण्यात येत आहे. 
अ..क्र. नाव व पदनाम Vy परिविक्षाधिन | परिविक्षाधिन | पदावरील सेवा 
दिनांक कालावधी पुढे | कालावधी | नियमितपणे पुढे 
ढकलण्याची समाप्त चाळू ठेवण्याचा 
कारणे केल्याचा दिनांक 
दिनांक 
शिका २ ३ mm Sal 4 & 
q | श्री.किरण मुरलीधर | 08.08.2098 | ६ दिवसरजा | ०९.०९.२०१८ | १०.०९.२०१८ 
मोटघरे, प्राचार्य, 
औपप्र.संस्था, 
खामगाव,जि. बुलढाणा 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि २०२१/प्र.क्र.१०७/व्यशि-१ 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना कळविण्यात 
येते की, सदर अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने नियमानुसार तात्काळ 
उचित कार्यवाही करावी. 
३. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ 
आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी- 
२७१५/ प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रसासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ठ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०२१५२४११७४०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Kishor Baliram 
Nanvare 


(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

३. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

४. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती /नागपूर . 
५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६. संबंधित अधिकारी. 

७. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


